सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, "महाराष्ट्र 
इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र (Maharashtra 
Institution for Transformation- MITRA)" यांना 
'विभागप्रमुख' म्हणून घोषित करणे तसेच, सह सचिव 
यांना कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मित्र २०२४/प्र.क्र.१३४/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०९ जुले, २०२४ 


वाचा : 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. नीतिआ २०२२/प्र.क्र.३७ (भाग-१)/का-१४१२. 
दिनांक ११.११.२०२२, 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. नीतिआ २०२२/प्र.क्र.५१/१४४४-अ, 
दिनांक १७.११.२०२३. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीआर २०२४/प्र.क्र.१३४/का.१४२५-अ, 

दिनांक ०५.०७.२०२४ 
प्रस्तावना- 


मित्र' या नवनिर्मित संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजात गतीमानता व सुसुत्रता 
आणण्याच्यादृष्टीने, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 
मित्र (Maharashtra Institution for Transformation- MITRA)" यांना 'विभागप्रमुख' म्हणून 
घोषित करणे तसेच, सह सचिव यांना कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वाचा क्र.३ चा शासन निर्णय, नियोजन विभाग, दिनांक १७.११.२०२३ अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. 'मित्र' या नवनिर्मित संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजात गतीमानता व 
सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर 
ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation- MITRA)" यांना 
'विभागप्रमुख' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्याच कार्यालयातील सह सचिव यांना 
कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मित्र २०२४/प्र.क्र.१३४/का.१४२५-अ 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये निर्गमित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८. 
भाग-पहिला, उपविभाग एक अंतर्गत मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाळी प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारामधील अ.क्र. १. नियम क्र. २ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
असलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेश हे वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २५/२०२४/विनियम. 
दिनांक २१/०६/२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०९१५३६२९७६१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 
DN: ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


R AJ E N D R A DEPARTMENT, 
25.4.20=9¢4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c14a3715b23704304 
33845720a9c4c8107, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
P A N D U RA N G WAG H serialNumber=7ADB1868A49B87 19E27D3453044671 A8CEDDBD 
04AF26DD2089ED03E6B1BD92BD, cn=RAJENDRA PANDURANG 
Wat 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


ca 
ap 


me) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 
सह मुख्य कार्यकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 
सह सचिव, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१. मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन १४२२ (रोख शाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन व्यय-८/विनियम/कोषा प्रशा ५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

99) निवडनस्ती (का-१४२५-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


9८ 


£38) 


S o~ 
“Ye wa ~ Qo >> = ~ pon = 


ween 


पृष्ठ २ पैकी २ 


